ज्येष्ठता सूची 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ 
(वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२ 
व दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.- 
१२, दि. २१.१०.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२५/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र.६० 
/३४-अ, दि.१७.०५.२०२२. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक दि.१.१.२०१८ ते 
दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - अ मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब मध्ये समावेश करुन दिनांक 
०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूच्या असल्याने दि.१.१.२०१९ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळून दिनांक ०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ 
व दिनांक ०१.०१.२०२३ ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व "ब" नुसार प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयास कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.०१.०४.२०२३ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०१.०५.२०२३ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर 
शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 
दि.०१.०५.२०२३ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही 
असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०२१३१९११९००७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPALI PATHAK 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव णि | युक्‍त म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिद अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 

g र ३ 1. ष्‌ द \9 ८ 8 Ro 

१ १ श्री.ग.श्री.रामदासी खुला २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा शिंदी ३१.२.२०२४ Be IR 
निर्णयान्वये संचालक(मा) या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली. 

र २ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ ८.८.२०१३ | पदोन्नती | [= > 4 32.3. 2024 

३ ३ श्री.रा.भ.मुळी खुला | ६.५.१९६३ । २८.९.२०९६ I शि ३१.५.२०२१ शासन आदेश क्र.मावज- 
२०१५/२५२/प्र.क्र.८८/का-२४- 

आ,दि.२८.९.२०१६ अन्वये 

उपसंचालक (मा) नियमित पदोन्नती 

डु ४ jana खुला | १३.११.१९६८ | २८.५.२०१९ तात्पुरती पदोन्नती शि ३०.११.२०२६ देश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

ष्‌ ५ | श्री. गो.शं. अहंकारी | खुला | १२.१.१९७१ । २८.५२०१९ तात्पुरती पदोन्नती aml ३१.१.२०२९ देश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

& ६ | श्री.अ.ला.आलुरकर | वि.मा.प्र. | ११.१.१९७० । २८.५.२०१९ तात्पुरती पदोन्नती [= ३१.१.२०२८ देश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

७ ७ | श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे खुला | ५.१२.१९६७ । २८.५.२०१९ तात्पुरती पदोन्नती शि ३१.१२.२०२५ | आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर-२०१९ ) 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील 


उपसंचाळक (मा) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (तदर्थ पदोन्नतीने) 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्‍तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्त । ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव 
ब परीक्षेचे वर्षे) दिनांक 
१ र 8 Ro 
श्री.मो.फु.राठोड, वि.जा.(अ) - तदर्थ प दिनांक २.६.२०१२ - दिनांक ३१.५.२०२० ot सेवानिवृत्त झाले 
g & । श्री.य.कि.भंडारे अ.जा. | १६.८.१९६४ | ९.९.२०१४ तदर्थ पदोन्नती ३१.८.२०२२ | शासन आदेश दि ९.९.२०१४.अन्वये तदर्थ 
(सरळसेवेच्या पदावर) पदोन्नती देण्यात आली. सदर तदर्थ 


पदोन्नती चालू ठेवण्याचे शासन आदेश 
दि १०.६.२०१९.अन्वये दि १२.४.२०१९,. 
पासून पुढील महिने ११ देण्यात आली. 


शासन क्र. मावज- 
२०१५/प्र.क्र.११९/३४-अ, दि.६.११.२०२० 
अन्वये शासनाने श्री.यशवंत भंडारे यांची 


त्यांच्या मूळ संवर्गात पदस्थापना केली 


आहे. 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नाव  :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३) दि. १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग । नियम ३(२)(अ) | Seda । सेवानिवृत्तीचा डा शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
आवश्यक आहे 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू वा काता 
ज्येष्ठता दिनांक अंतर्भूत करावा.) 
क्रमांक 
(6%) (6% (03) (0%) (04) (08) (08) (0¢) (0%) (0) 
०१ श्री. द.मा.कांबळे पदोन्नती ५.२.१९६७ अ.जा. ८.८.२०१३ 32.3. 2024 
०२ श्री.रा.भ.मुळी हि ६.५.१९६३ खुला २८.०९.२०१६ ३१.५.२०२१ संचालक (मा) या रिक्‍त 
असलेल्या सरळसेवेच्या पदावर 
दि.२८.५.२०२१ च्या 
आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती. 
दि.३९.०५.२०२१ रोजी 
नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त 
झाले. 
०३ डॉ. ग.ब.मुळे तात्पुरती १३.११.१९६८ | खुला २८.५.२०१९ ३०.११.२०२६ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
ox श्रो. गो.शं. अहंकारी तात्पुरती १२.१.१९७१ खुला २८.५२०१९ ३१.१.२०२९ आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
०५ श्री.अ.ला.आलुरकर पु ११.१.१९७० | वि.मा.प्र. । २८.५.२०१९ ३१.१.२०२८ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
०६ श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे तात्पुरती ५.१२.१९६७ | खुला २८.५.२०१९ ३१.१२.२०२५ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (डिसेबर-२०१९ ) 


०७ डॉ.श्रीमती सु.म. मुळे massed | १७.५.१९६७ | खुला ०७.०९.२०२१ ३१.५.२०२५ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
उपसंचालक(मा) पदावर प्रपत्र बढती- 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (जानेवारी-२०२०) 
०्८ श्री. ज्ञा.ना.इगवे पु २२.४.१९६६ । ATT | ०७.०९.२०२१ ३०.४.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती 
०९ डॉ. सं.शि.खराट q ५.१.१९६५ | इ.मा.बा. | ०७.०९.२०२१९ ३१.१.२०२३ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट ब 
तदर्थ पदोन्नतीची ज्येष्ठतासूची 
१) संवर्गाचे नावा  :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ -- ( तदर्थ पदोन्नती ) 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३) दि. १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक | नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत करावा.) 
(6%) (6% (03) (o¥) (04) (08) (08) (02) (08) (o) 
08 श्री.पु.द.पाटोदकर र्थप १९.६.१९६६ | खुला | ०७.०९.२०२१ ३०.६.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
(सरळसेवेच्या उपसंचालक(मा) पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
पदावर) 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचाळक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
४) संवर्गाचे नावा :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 
७५) वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
६) दि. ९ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक | नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिद ळी शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात । दिनांक दिनांक ज्या पदासाठी 
यी नियुक्तीचा मार्ग — आवश्यक आहे 
नुसार कार्यालयाचे नाव युक्‍तीचा मा प्रत्यक्ष रूजू त tee 
ज्येष्ठता दिनांक अंतर्भूत करावा.) 
क्रमांक 
व्ह (ळर) (3) (0%) (04) (08) (08) (02) (0%) @o) 
०१ श्री. द.मा.कांबळे पदोन्नती ५.२.१९६७ अ.जा. ८.८.२०१३ ३१.३.२०२५ 
०२ डॉ. ग.व.मुळे प १३.११.१९६८ | खुला २८.५.२०१९ ३०.११.२०२६ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
०३ श्री. गो.शं. अहंकारी तात्पुरती १२.१.१९७१ | खुला २८.५२०१९ ३१.१.२०२९ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
०्डॅ श्री.अ.ला.आलुरकर पु ११.१.१९७० | वि.मा.प्र. । २८.५.२०१९ ३१.१.२०२८ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
०५ श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे q ५.१२.१९६७ | खुला २८.५.२०१९ ३१.१२.२०२५ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्‍तीव 
(डिसेंबर-२०१९ ) 
०६ डॉ.श्रौमती सु.म. मुळे q १७.५.१९६७ | खुला ०७.०९.२०२१ ३१.५.२०२५ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) पदावर प्रपत्र बढती- 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर 
(जानेवारी-२०२०) 


नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक | प्रवर्ग । नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा वनी शेरा 
(२) (ब) | नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात | दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
आवश्यक आहे 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्‍तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू ee 
ज्येष्ठता दिनांक अंतर्भूत करावा.) 
क्रमांक 
(6% ळर (08) (0%) (0%) (08) (ow) (02) (0%) (0) 
०७ श्री. ज्ञा.ना.इगवे तात्पुरती २२.४.१९६६ | भ.ज.(ब) । ०७.०९.२०२१ ३०.४.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
०८ डॉ. सं.शि.खराट पु ५.१.१९६५ | इ.मा.बा. | ०७.०९.२०२१ ३१.१.२०२३ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
पदोन्नती उपसंचालक(मा) पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


४) संवर्गाचे नाव 
५) वेतनश्रेणी 
६) दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचाळक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


:- एस-२३ : ६७७००-२०८'७०० 


परिशिष्ट ब 
तदर्थ पदोन्नतीची ज्येष्ठतासूची 


:- उपसंचालक (माहिती), गट-अ -- ( तदर्थ पदोन्नती ) 


नियम ३ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे संबंधित जन्म दिनांक प्रवण | नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा । सेबानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) । नांव / कार्यरत असलेल्या | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक (ज्या पदांसाठी 
नुसार कार्यालयाचे नाव नियुक्‍तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रूजू आवश्यक आहे 
ज्येष्ठता दिनांक तेथेच हा रकाना 
क्रमांक अंतर्भूत करावा.) 
ळ्श ळर) (03) (0%) (04) (08) (08) (0¢) (08) @o) 
०१ श्री.पु.द.पाटोदकर तदर्थ पदोन्नती | १९.६.१९६६ खुला ०७.०९,२०२१ ३०.६.२०२४ शानि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये 
(सरळसेवेच्या उपसंचालक(मा) पदावर तदर्थ 
पदावर) aula 


नर येर येर येर वेर येर os येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर oo OK OK ok ok 


